परिवहन उप आयुक्‍त (व. श्रे) पदावर 
पदोन्नतीनंतर पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०९२०/प्र.क्र.१७३/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

तारीख: १८ जून, २०२१ 
शासन निर्णय - 

विभागीय पदोन्नती समितीने शिफारस केलेल्या मोटार वाहन विभागातील प्रादेशिक 

परिवहन अधिकारी यांची परिवहन उप आयुक्‍त (वरिष्ठ श्रेणी) या संवर्गात खुल्या प्रवर्गातून खालील 
विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तात्पुरती पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
a श्री. लक्ष्मण आनंदराव | भ. ज. (ड) | परिवहन उप आयुक्त, परिवहन आयुक्त कार्यालय, 
दराडे मुंबई. 
२ श्री. अभय दु. देशपांडे | खुला परिवहन उप आयुक्त, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, 
मुंबई. 


२. सदर तात्पुरती पदोन्नती खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


अ) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या 
अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व Rat पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात दि.२५.५.२००४ 
स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत साप्रवि/१६-ब यांनी दि.७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सुचनांनुसार मान्यता देण्यात येत आहे. सदर याचिकेवरील निर्णयान्वये पदोन्नतीचे आदेशा 
बाधित झाल्यास या आदेशान्वये velad झालेल्या अधिकाऱ्यास सेवाज्येष्ठता व तदनुषंगीक 
आर्थीक लाभ मागण्याचा हक्क राहणार नाही. 

आ) सदरची पदोन्नती ही मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट पिटीशन 
(स्टॅम्प) क्र. १०८७६/२०२१ व Re TERM (स्टॅम्प) क्र. १०८७८/२०२१ यामधील आय. ए. (स्टॅम्प) 
क्र. १०९१०/२०२१ व १०९११/२०२१ तसेच रिट पिटीशन (स्टॅम्प) क्र. १०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

इ) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी निवडसुचीतील अधिकाऱ्यांना नियमीतपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 


शासन निर्णय क्रमांक: एमव्हिडी-०९२०/प्र.क्र.१७३/परि-४, दिनांक १८ जून, 2029 


ई) पदोन्नत अधिकाऱ्याने पदोन्नती नाकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 
एमआरव्ही-२०१५/प्र. क्र. ३०३/कार्या-१२, दि.१२.९.२०१६ मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


३. संबंधित नियंत्रक अधिका-यांनी वरील अधिका-यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच 
पदोन्नती वरील अधिका-यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार कार्यालय प्रमुखांचे सल्ल्याने अन्य 
अधिकाऱ्याकडे सोपवून, तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार 
स्विकारावा. परिवहन आयुक्‍त यांनी संबंधित पदोन्नत परिवहन उप आयुक्‍त यांना पदभार देणेबाबत 
स्वतंत्र्यपणे आदेश निर्गमित करावेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१८१५२७०९३८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DATTATRAY 
HANMANT KADAM = 


(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. संबंधित परिवहन उप आयुक्त (व. श्रे.) (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 

४. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (परिवहन आयुक्त 

कार्यालयामार्फत) 

५. सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयामार्फत) 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई /रायगड 

. निवडनस्ती/परि-४. 


one GG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


